निवडसूची सन 2093-98 
पोलीस उप अधिक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश 
(वाहतूक) या संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना...... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र:रापोसे-०९१५/प्र.क्र.१६९/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २ सप्टेंबर, २०१६. 


संदर्भ:-पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र:पोमसं/ 
२/१०२०/नि.सू.बि.सं. (वाहतूक)१३-१४/६३/२०१५, दि. १६.०६.२०१६. 


शासन आदेश :- 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (वाहतूक) या 
पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतूक) संवर्गातील खाळीळ अधिकाऱ्याची 
त्यांच्या नावासमोर दर्शाविळेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीवरील पदस्थापना 


श्री. काशिनाथ निवृत्ती वाघ पोलीस निरीक्षक,बिनतारी पोलीस उप अधीक्षक, 


संदेश (वाहतूक), नांदेड परिक्षेत्र | बिनतारी संदेश (वाहतूक), 
पुणे 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन 
कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे 
हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र: २७९७/२०१५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०९१५/प्र.क्र.१६९/पोळल-१अ, 


४. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देताना, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास 
पदस्थापना देण्यात यावी. 


4. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून Hrelyad 
करून, त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०९०२१२०१०७५७२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | la S A rj U al DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
डं postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G a | kwa d cn=Kailas Arjun Gaikwad 
Date: 2016.09.02 12:03:01 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपि, 


) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर पोलीस महसंचालक व संचालक, बिनतारी संदेश,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) पोलीस आयुक्त, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


पोलीस अधीक्षक, नांदेड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नांदेड 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
१०)निवडनस्ती (कार्या. पोल-१३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


